मुंबईतील पूर्व द्रुतगती मार्ग व पश्चिम द्रुतगती मार्ग हे 
कायमस्वरुपी संपूर्णपणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- २०१७/प्र.क्र.६१/रस्ते-६ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जून, २०१९ 


प्रस्तावना- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेली पूर्व द्रुतगती 
मार्ग व पश्चिम द्रुतगती मार्गाची संपूर्ण लांबी एकसुत्री आर्थिक नियोजन व देखभाल व दुरुस्तीच्या 
दृष्टीने एकाच यंत्रणेकडे असणे आवशयक असल्याने कायमस्वरुपी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडे शासन मान्यतेने हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग पत्र क्र. २०१७/प्र.क्र.६१/रस्ते-६, दि. १९ मार्च,२०१९ रोजी 
निर्गमित करण्यात आले. त्यानुषंगाने पूर्व द्रुतगती मार्ग व पश्चिम द्रुतगती मार्गाचे हस्तांतरण 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील संबंधित उपविभाग पदांसहीत हस्तांतरण करणे इत्यादीबाबत 
शासन आदेशा निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेली पूर्व द्रुतगती 
मार्ग व पश्चिम द्रुतगती मार्गाची संपूर्ण लांबी एकसुत्री आर्थिक नियोजन व देखभाल व दुरुस्तीच्या 
दृष्टीने एकाच यंत्रणेकडे असणे आवश्‍यक असल्याने कायमस्वरुपी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडे शासन मान्यतेने हस्तांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील १) मार्ग विकास विभाग क्र. ४, अंधेरी, मुंबई व 

२) मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र विभाग, वडाळा, मुंबई हे विभाग सर्व पदांसह मुंबई 

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. 

२. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या उपविभागांचा 

पदांच्या वेतन व वेतनेतर खर्च प्राधिकरणाकडूनच करण्यात यावा. 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास निधी 

उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. सदर देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मुंबई महानगर Weal 

विकास प्राधिकरणाने स्वनिधीतून करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१७/प्र.क्र.६१/रस्ते-६ 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१८१७०१५४२०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUNIL VISHNU 0 वी 


21d664fa1 MANTRALAYA, MUMBAI, 
INumber=1661b854e2b645 1ad9c65e3b2357 7cOfa8eca2cdfe8d43a619 


-8e851137bf2e6, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUNIL 
VISHNU KARMARKAR 
Date: 2019.06.18 17:03:08 +05'30' 


(सु.वि. करमरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव( सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव ( नगर विकास विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ioe 


ल 
ae 


सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

99) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२) सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) सह सचिव तथा आंतर वित्तिय सल्लागार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४सह सचिव (सं.नि.),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


£58) 


S 


(९ 


१५) उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६)उप सचिव (आस्था) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) अवर सचिव (मुं.र.) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई 

२०)निवडनस्ती (कार्या- रस्ते-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


